उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ यांच्या 
अधिपत्याखालील सामान्य रुग्णालय, औंध,जि.पुणे 
येथील ७५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः BIS २०१८/प्रक्र-१४६ /आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १२ एप्रिळ,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१३१/आरोग्य ३(अ), 
दि.८.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष ३/ टे-५अ/पुणे/ 
अपदे/३३४९६-९७/१८, दि.९.४.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचाळक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील सामान्य रुग्णालय, औंध जिल्हा-पुणे येथील ७५ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ 
दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ७५ अस्थायी पदाना शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन 
राहून दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०६ -नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, 

११०-रुग्णालये व दवाखाने 

११०-२- मुफसल क्षेत्रातील शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 

(०१)(०१) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 
(२२१००१४६) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१४६/आरोग्य ३(अ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए///५/.॥६॥859॥0[॥9.90७९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१२१७०८१९६३१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra 


| Sh ji K 
R चै] e Nn d fa DN: CN = See Shamraoji 
,  Kaurte, C= IN, S= 
Mah htra,O =G 
Shamraoji ७५५११ 
Health Department 


Kau rte pe acts 18:25:14 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुकक्‍्त,आरोग्यसेवा, आयुक्‍तालय,आरोग्य भवन,मुंबई 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये -राज्यस्तर, मुंबई 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ,पुणे 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 
६. जिल्हा शल्य चिकित्सक,सामान्य रुग्णालय,औंध,जि.पुणे 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
८. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
९. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय, औंध येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय, पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या MAHA आदेशान्वये लेखाशिर्ष 
क्र क्रमांक व दिनांक संख्या पदे चालू ठेवली त्याचा 
क्रमांक व दिनांक 
रुग्णालयीन व विशेषोपचार कक्ष 
१ | शा.नि.क्र.स्वा.चि. टिबीसी/ सहाय्यक स्वयंपाकी १ ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
१२५६/बी, दि.२७.४.५ शासन निर्णय क्र.अपदे 
व ह क की २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 
०१७/ प्र.क्र. 
२ | शा.नि.क्र.न.वि.व.आ. वि.क्र. पाळणा चालक १ ५२००-२०२०० ग्रेड पे १८०० डे य 
आरोग्य-३अ, 
टिबीसी पीएच १४७८/९१७४/ fate आड 
पीएच- १६, दि दि.८.२.२०१८ ०१- नागरी आरोग्य सेवा व विषम 
- १६, दि.३०.१.७ 
i ra. चिवि 
= हुं aaa र : = 
3 म २१०५/ परिसेविका A 9300-38200 ग्रेड पे ४३०० कणात विवा तात 
प्र.क्र.१३०/ आरोग्य-२, दवय a 
दि.१.३.२००६ ६. |] ह यकी २०१ ११०-२-मुफसल क्षेत्रातील शासकीय 
षु क्ष-किरण तंत्रज्ञ q 9300-38200 ग्रेड पे ४२०० णालये व दवाखाने 
नि प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ १ ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० (09) (०१) - मुफसल क्षेत्रातील 
याप शासकीय रुग्णालये 
७ औषध निर्माण अधिकारी १ ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 
(२२१० ०१४६) 
८ बाहय रुग्ण सेवक १ ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
९ अपघात सेवक १ ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
१० शस्त्रक्रिया परिचर वर्ग-४ १ ५२००-२०२०० ग्रेड पे १८०० 
११ शिपाई १ ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
१२ धोबी १ ४४४०-७४४० ग्रेड पे १६०० 


93 न्हावी q | ४४४०-७४४० ग्रेड पे १६०० 
१४ वरिष्ठ लिपिक q । ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४०० 
१५ कनिष्ठ लिपिक q । ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० 
अतिदक्षता विभाग 
१६ वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग २ ३ | १५२००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० 
१७ अधिपरिचारीका १ | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
नवजात बालकांचा अतिदक्षता विभाग 
१८ --(-- बालरोग परिचारिका १ | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
१९ अधिपरिचारीका ४ | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
२० आया q | ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
शुश्रुषा विभाग 

--॥-- अधिपरिचारीका ८ | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
२१ सफाईंगार & | ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
२२ रुग्णालयीन प्रशिक्षण केद्र 
२२ Aes शिपाई वर्ग ४ q | ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 

शुश्रुषा प्रशिक्षण केंद्र 

२४ mee सिस्टर टयुटर १ | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
२५ आरोग्य परिचारिका १ | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 


मनोविकृती चिकित्सा कक्ष 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. अपदे 
२०१७/ प्र.क्र.१३१/ 
आरोग्य-३अ, 
दि.८.२.२०१८ 


मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 
य 


०१- नागरी आरोग्य सेवा व विषम 


११०-रुग्णालये व दवाखाने 


११०-२-मुफसल क्षेत्रातील शासकीय 
णालये व दवाखाने 


(०१) (०१) - मुफसल क्षेत्रातील 
याप शासकीय रुग्णालये 


(२२१० ०१४६) 


२६ लि जा मनोविकृती परिचारिका १ | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
२७ अधिपरिचारीका ६ | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
२८ कक्षसेवक ४ ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
२९ सफाईंगार ४ | ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
जळीत कक्ष 
का अधिपरिचारीका 2 | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
३० कक्षसेवक १ ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
ट्रामा केअर युनिट 
३१ --(॥-- वैद्यकीय अधिकारी, वर्ग २ 2 | १५२००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० 
३२ अधिपरिचारीका १  । ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
३३ कक्षसेवक ३ | ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
३४ सफाईंगार 2 | ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
सी.टी.स्कॅन 
34 न्याव अधिपरिचारीका वर्ग ३ १ | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
३६ कक्षसेवक वर्ग-४ २ | ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 
एकूण oy 


